RNINo . MAHBIL/ 2012/44835 
Regn. No . L/ PCE/ 068 / 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ९ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक मह/ कार्या/ ज - ३- ब/ लोकसेवा/ ५१२/ २०१५. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक ५) च्या कलम ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जिल्हा याद्वारे उक्त अध्यादेश प्रयोजनार्थ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . लोकसेवेचा तपशील 

लोकसेवा कार्यक्षेत्र पदनिर्देशित 

प्रथम अपील द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी 

अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे 
विहित केलेली 

पदनाम 
कालमर्यादा 
(दिवस ) 


पदनाम 


पदनाम 


४ 


६० दिवस 


वर्ग- १ चे 


जिल्हाधिकारी 


गाव 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


६० दिवस 


वर्ग- २ चे 


अपर 
जिल्हाधिकारी 


गाव 


६० दिवस 


वर्ग- १ चे 


जिल्हाधिकारी 


गाव 


जमिनीच्या रेखा नकाशांना / 
अभिन्यास नकाशांना 
(Lay Out ) 

अकृषिक परवानगी देणे . 
२ प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ मधील कलम १८ (१ ) 
(iii) सहकलम ४४ नुसार 
विविध विकासविषयक 
बांधकाम परवाना देणे 
( आवश्यक त्या नगररचना 
कार्यालयाच्या संबंधित). 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


६० दिवस 


वर्ग- २ चे 


अपर 
जिल्हाधिकारी 


गाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६ , शके १९३७ 


परिशिष्ट – चालू 


१५ दिवस 


जिल्हाधिकारी 


वर्ग- १ चे 

गाव 
वर्ग - २ चे 

गाव 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


१५ दिवस 


अपर 
जिल्हाधिकारी 


३० दिवस 


जिल्हाधिकारी 


वर्ग- १ चे 

गाव 
वर्ग - २ चे 

गाव 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


३० दिवस 


अपर 
जिल्हाधिकारी 


३ शासनाने दिनांक ३/ १/ २०१५ च्या 

शासन निदेशान्वये ठरवून 
दिलेल्याप्रमाणे लहान 

आकाराच्या अधिकृत भूखंडा 
मध्ये प्रमाणभूत बांधकाम 
नकाशांप्रमाणे (Type Design ) 

नकाशे मंजुरीचे प्रस्ताव . 
४ प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १९६६ 
मधील कलम १८ ( १) (iii ) सह 
कलम ४४ नुसार “ शेती तथा 
ना -विकास विभाग ” या वापर 
विभागामध्ये विविध वापराच्या 
इमारतींसाठी अधिमूल्य 
आकारून वाढीव चटईक्षेत्र 

निर्देशांक अनुज्ञेय करणे . 
५ जोते प्रमाणपत्र ( Plinth 

Checking Certificate ) 
( आवश्यक त्या नगररचना 
कार्यालयाच्या संबंधित ) 
पूर्णत्वाचे तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र देणे 
(Completion and 
Occupancy Certificate ) 
( आवश्यक त्या नगररचना 
कार्यालयाच्या संबंधित ) 


१५ दिवस 


वर्ग -१ चे 


जिल्हाधिकारी 


गाव 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


१५ दिवस 


वर्ग- २ चे 


अपर 
जिल्हाधिकारी 


गाव 


१५ दिवस 


वर्ग - १ चे 


जिल्हाधिकारी 


गाव 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


अपर 
जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


१५ दिवस 


अपर 


वर्ग- २ चे 

गाव 


जिल्हाधिकारी 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ ऑगस्ट २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


